कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 


शासन आदेशा, क्रमांकः एसएलएस ११२२/प्र.क्र. २९३/२०२२/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन आदेशा 


सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षामध्ये जलसंपदा विभागातील खालील उप अभियंता (यांत्रिकी)(गट-अ) 


(वेतनश्रेणी एस-२०, रुपये ५६१००-१७७५००) या निम्न संवर्गातून कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी) (गट-अ) (एस- 


२३, रुपये ६७७००-२०८७००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटींच्या अधिनतेने निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती 


देण्यात येत असून त्यांची पदोन्नती नंतरची पदस्थापना स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे:- 


अ. घिकाऱ्यांचे नाव Wat =| सध्या धारण करीत असलेले पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद 

क्र पद 

eg) २ ३ ॥ ०... ५ 

i . | श्री.मोहम्मद अयुब a.) खुला | सहायक अधीक्षक अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी 
Pe यांत्रिकी मंडळ, नागपूर विभाग, अमरावती 

२. श्री.राहुल कचेश्वर | भ.ज.(ड) | सहायक अधीक्षक अभियंता, | सहायक मुख्य अभियंता 
उगले यांत्रिकी मंडळ, नाशिक (Ae), जलसंपदा विभाग, 

नाशिक 

३. | डॉ.शशिकांत नारायण | खुला | उप अभियंता, यांत्रिकी विभाग | कार्यकारी अभियंता, मुख्य व्दार 
जोशी क्र. २, पुणे उभारणी पथक क्र.५, नाशिक 

४. _ श्री.दत्तात्रय यादव | खुला | उप अभियंता, यांत्रिकी विभाग | कार्यकारी अभियंता, निरीक्षण 
गुळुमकर क्र. २, पुणे पथक, छत्रपती संभाजीनगर 

५. jatar जनार्दन | खुला । उप अभियंता, सार्वजनिक | कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी 
पाखमोडे बांधकाम यांत्रिकी विभाग, | विभाग, बीड 

ठाणे. 
२. महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 


नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, २०२१ नुसार वरीलप्रमाणे पदोन्नत अधिकाऱ्यांना महसूली विभागाचे 


वाटप करुन त्यांची पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


डर 


वरील अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


शासन आदेश, क्रमांकः एसएलएस ११२२/प्र.क्र. २९३/२०२२/आ.(वर्ग-१) 


अ) सदर पदोन्नती, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई मधील रिट याचिका क्र. २७९७/२०१५ मध्ये दिनांक 
४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायाळयात दाखल केलेल्या व प्रलंबित 
असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन 


राहील. 


ब) सदर पदोन्नती, पदोन्नतीमधील दिव्यांग आरक्षणाबाबत मा.उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असलेल्या 
रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ६८१९/२०२१ व इतर संलग्नित याचिकांमधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


क) सदर पदोन्नती, श्री.सचिन स. चव्हाण, उप अभियंता यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई मध्ये दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र. ११०३/२०१७ व त्यामधील संकीर्ण अर्ज क्र. 499/2029 व ४३/२०१८, 
मध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील. 

ड) वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती उप अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठतेच्या व त्यामध्ये 
होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहील व या पदोन्नतीमुळे वरील अधिकाऱ्यांस सदर पदोन्नतीच्या दिनांकापासून 


ज्येष्ठतेचा हक्क मागता येणार नाही. 


इ) सदर पदोन्नती कोणतीही पर्वूसूचना वा नोटीस न देता रद्द करण्याचे अधिकार शासन राखून ठेवीत 


आहे. 
3) सदर पदोन्नतीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल. 


४. सदर पदोन्नत अधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/ नियुक्तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून १ महिन्याच्या आत नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहित मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-१०८७/११३१/प्र.क्र.११/८९/बारा, दिनाक ३०.०४.१९९१ मधील 
तरतूदीनुसार शासन स्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल. तसेच शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक- एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र. २८१/बारा, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सेवाज्येष्ठता 


निश्चित करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. 


ष्‌. पदोन्नत अधिकाऱ्यांची वेतन निश्चिती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियमावळी १९८१ मधील नियम 


क्रमांक ११(१) नुसार करण्यात यावी. 


शासन आदेश, क्रमांकः एसएलएस ११२२/प्र.क्र. २९३/२०२२/आ.(वर्ग-१) 


६. संबंधित नियंत्रक अधिकार्‍यांस कळविण्यात येते की, पदोन्नत उप अभियंता यांना पदोन्नतीने नियुक्तीच्या 
जागी हजर होण्यासाठी त्वरीत कार्यमुक्त करावे. त्याचप्रमाणे, पदोन्नत अभियंत्यांना पदोन्नतीने नियुक्तीच्या 
पदावर हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नियुक्तीच्या ठिकाणी कोणत्या दिनांकास 
हजर झाले याबाबत शासनास doesttclass1.wrd@ maharashtra.gov.in या ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत 


करावे. 


७. सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात येत असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२७१४१८४६२२२७ असा आहे. तसेच, सदर शासन 
आदेश जलसंपदा विभागाच्या www.wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून, संबंधितांनी डाऊनळोड करुन आवऱ्यक ती कार्यवाही करावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2 


.5.4.20=7206b93 1 2f3F73ff523e7a493d6d53d819f5c15336ff9a16a 


da11a287b879985, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=75AA5A95E2FE606BB64628D64D984EA9D651466B 
F93A6A2C44EEC93DF9207974, cn=RAKHI SACHIN CHAVAN 


Date: 2024.02.27 18:40:04 +05'30' 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१ मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३ मा. उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५ अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
0) सचिव(लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) सर्व कार्यकारी संचालक / महासंचालक, जलसंपदा विभाग. 
९) महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), १-मुंबई / २-नागपूर. 
१० सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
११ मुख्य अभियंता (यांत्रिकी, जलसंपदा विभाग, नाशिक. 
१२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे. 
१३) सर्व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 
१४ संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१५) संबंधीत अधिकारी. 
१६) सर्व कार्यासने जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
qo) कार्यासन आ(वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


